दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ नुसार 
ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकडील 
गट-क संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी पदे 
सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.१४१/आस्था-८ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई ४००००१ 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- 


१) केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ 

2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.१२/११/२०२० 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२,दि.०२/०२/२०२१ 

५) ग्रामविकास विभाग,परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.१४१/आस्था-८,दि.१७/०७/२०१९ 

६) शासन निर्णय समक्रमांक दि. २२ फेब्रुवारी २०२१, दि. ०८ एप्रिल,२०२१ व दि.२३ जून २०२१ 


प्रस्तावना :-- 


केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधीळ कलम ३३ नुसार 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत ४% आरक्षण निश्चित केळे आहे. त्यास अनुसरुन दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे stage आहे. यासाठी केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक 
०४/०१/२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of 
post identification suitable for Person with Benchmark Disability notified on ०४/०१/२०२१ 
या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार be शासनाने पदे 
सुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेळी गट-"अ" ते गट- "ड" मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र १४१/आस्था-०८ 


आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील Tate) आहेत, अज्ञा पदांबाबत केंद्र शासनाने प्रसिध्द 
केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदा-या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, se पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन 
सेवेतील सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने संदर्भाधिन क्र.४ येथील दिनांक ०२/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
आहेत. 


२ त्यास अनुसरुन जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील संदर्भाधीन क्र.६ येथील 
शासन निर्णय दि.२२ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 
औषध निर्माता,आरोग्य पर्यवेक्षक ही ५ संवर्ग, शासन निर्णय दि.०८ एप्रिल २०२१ अन्वये १)वरिष्ठ 
सहाय्यक (लिपिक),२)कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),३)वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), ४)कनिष्ठ सहाय्यक 
लेखा),५)कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), ६कनिष्ठ अभियंता (विदयुत),७) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी),ही 
७ संवर्ग तसेच शासन निर्णय दि.२३ जून२०२१ अन्वये गट-ड संवर्गातील परिचर असे एकूण १३ 
संवर्ग दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेकडील गट क संवर्गातील १) 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २) कनिष्ठ यांत्रिकी ३) aye पर्यवेक्षक ४) ग्रामसेवक (कंत्राटी) ५) 
विस्तार अधिकारी (पंचायत) ६) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) ७) विस्तार अधिकारी (कृषी) ८ 
अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व ९) कनिष्ठ लेखाधिकारी अशी एकूण ९ संवर्ग केंद्र शासनाच्या दिनांक 
8/9/2029 च्या अधिसूचनेतील Taian समकक्ष नसल्याचे पडताळणी अंती निदर्शनास आले असल्याने 
सदर ९ पदांचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्‌य विभागाकडील तज्ञ समितीच्या मान्यतेसाठी 
सादर करण्यात आला होता. 


३ त्याअनुषंगाने दिव्यांग afer हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम 33 नुसार 
दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची सुनिश्चिती करणे बाबत प्रधान सचिव ,सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ७ जुलै २०२१ रोजी तज्ञ समितीची बैठक पार पडली. सदर 
बैठकीच्या दि.१४/७/२०२१ रोजीच्या इतिवृत्तानुसार१) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २) कनिष्ठ 
यांत्रिकी ३) Wye पर्यवेक्षक ४) ग्रामसेवक (कंत्राटी) ५) विस्तार अधिकारी (पंचायत) ६) विस्तार 
अधिकारी (कृषी) ७अंगणवाडी पर्यवेक्षिका अशा एकूण ७ संवर्ग दिव्यांगांसाठी सुनिश्चिती करण्यास तज्ञ 
समितीने मान्यता दिली आहे. 


तसेच 9) कनिष्ठ लेखाधिकारी २) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) हे दोन संवर्ग केंद्र 
शासनाच्या दिनांक ४/१/२०२१ च्या अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दि.०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील सुचनेनुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात यावी 
असा तज्ञ समितीने निर्णय दिलेला आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र १४१/आस्था-०८ 


सामाजिक न्याय व सहाय्य विभागाकडील तज्ञ समितीच्या मान्यतेस अनुसरुन जिल्हा 
परिषदेकडील गट - क संवर्गातील १ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २) कनिष्ठ यांत्रिकी 3) पश्ुधन 
पर्यवेक्षक ४) ग्रामसेवक (कंत्राटी) ५) विस्तार अधिकारी (पंचायत) ६) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) ७) 
विस्तार अधिकारी (कृषी) ८) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व ९) कनिष्ठ लेखाधिकारी अशी एकूण ९ संवर्ग 
सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील तज्ञ समितीच्या दिनांक ०७ जुले 
२०२१ रोजीच्या इतिवृत्ता नुसार दिव्यांग afer हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार 
दिव्यांगांसाठी जिल्हा परिषदेतील गट क संवर्गातील १ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २) कनिष्ठ 
यांत्रिकी ३) Wye पर्यवेक्षक ४) ग्रामसेवक (कंत्राटी) 4) विस्तार अधिकारी (पंचायत) ६) विस्तार 
अधिकारी (कृषी) ७)अंगणवाडी पर्यवेक्षिका अशा एकूण ७ संवर्गातील पदे या शासन निर्णयान्वये 
दिव्यांगांसाठीच्या नवीन प्रवर्गास विवरणपत्र- अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


२. तसेच दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारितील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ०४ जानेवारी,२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ 
नुसार जिल्हा परिषदेकडील गट-क व ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यासाठी 
विभागामार्फत उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेमधील पदांची पडताळणी करुन जिल्हा परिषदेकडील भरतीयोग्य पदांसाठी केंद्र 
शासनाच्या अधिसूचनेमधीळ सर्वसाधारणपणे समकक्ष आढळून येणा-या जिल्हा परिषदेकडील 
पदांकरिता दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करुन अहवाल सादर केला आहे. 


समितीने सादर केलेला अहवाल तसेच केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४/०१/२०२१ रोजीच्या 
अधिसूचनेतील समकक्ष पदांशी पडताळणी करुन जिल्हा परिषदेकडील गट - क संवर्गातील १) 
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) २)कनिष्ठ लेखाधिकारी अशी एकूण २ पदे या शासन निर्णयान्वये 
दिव्यांगासाठीच्या नवीन प्रवर्गासह विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत 
आहेत. 


अशा प्रकारे उपरोक्त नमुद केल्यानुसार विवरणपत्र अ नुसार ७ पदे व विवरणपत्र ब नुसार २ 
पदे अशी एकूण ९ पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र १४१/आस्था-०८ 


३. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.८५० दि.२५/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१५०८१०८९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay Govindrao 
Chandekar 


ee 
V 1] ठे y DN: c=IN, o=Government of 


Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 


G ' d postalCode=400001, 

OVI Nn fa O st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c4af9d57960c0b17c06d02 
fa756c6ceed7f4d72aa8975c42ae15 

C h a N d eC ka i Abaec55f5699, cn=Vijay Govindrao 
Chandekar 
Date: 2021.09.13 17:34:58 +05'30' 


(विजय चांदेकर) 
अवर सचिव ग्रामविकास विभाग 


प्रत, 

) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री, (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री, (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा. मंत्री, सामाजिक न्याय महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

१०) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११)अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र १४१/आस्था-०८ 


१२)अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 
) 
) 
) 
) 


१७) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 
१८)सह/उपसचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९) सह/उपसचिव (आस्थापना),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


20) समितीचे संबंधीत सर्व सदस्य (दिव्यांग कल्याण SPAT AAA) 


) 
२१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२२) उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 
२३) निवडनस्ती (आस्था -८) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र - अ 


area निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.१४१/आस्था-८ दि.१३ सप्टेंबर २०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र | पदाचे नांव / कार्यात्मक अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार | पदांची जबाबदारी व | कामासाठी अपेक्षित परिस्थिती / working 
Designation आवश्‍यकता पात्रता निकष / suitable | कर्तव्ये / Nature of condition / Remarks 
(गरज)/ caegory of Benchmark work performed 
Functional Disabilities 


Requirements 


अपंगत्वाचा प्रकार 
१ स्थापत्य S,ST,W,BN,L,PP,RW, __ | कनिष्ठ अभियंता यांना The work is performed mostly inside. He usually 
अभियांत्रिकी भि ‘ त्रि की lb | सहाय्यक म्हणून कामकाज [works alone though interaction with subordinates 
Sowa all . त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार ।5०॥५७/ required.The work place is well lighted it 
सहाय्यक la | कामांना वेळोवेळी भेटी देणे |does not involve any hazards. Incumbent should 
MD including a tod कामावर देखरेख ठेवणे be considered with aids and appliances as per 
२ S,ST,W,BN,L,PP,RW, [a [LV जिल्हा परिषदस्तरावरील  |1॥8 work is mostly performed inside. The worker 
SE,H,C lb यांत्रिकी स्वरुपाच्या बाबींना ।॥5५8॥४/ works alone. Should have functional 


c OL,OA,LC,DW,AAV, तांत्रिक करणे . : hast १ 
जि MDy(m) तांत्रिक मार्गदर्शन 5 communication skills with aids & devices. The 
y(m 


| SLD,ASD, (IM), MI(M) मालकीचे वाहनाचे देखभाल [incumbent should be considered with aids and 
शः व दुरुस्तीची कामे ianc 
MD including a tod 


appliances. 


अ.क्र | पदाचे नांव / कार्यात्मक |) अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार | पदांची जबाबदारी व | कामासाठी अपेक्षित परिस्थिती / working 


Designation आवश्‍यकता पात्रता निकष / suitable | कर्तव्ये / Nature of condition / Remarks 
(गरज)/ caegory of Benchmark work performed 
Functional Disabilities 


Requirements 


अपंगत्वाचा प्रकार 


S,ST,W,BN,L,PP,RW, [a [HH 
OL,LC,DW,AAV,LC 
ASD(M),MI(M) 


MD including atod 


कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी hs व कार्यालयामध्ये टेबल खुर्चीच्या /)89|व्या साहाय्याने 
कर्मचाऱ्यांवर पर्यवेक्षीय पुरेशा प्रकाशामध्ये स्वतंत्रपणे काम करण्याची गरज आहे. 
नियंत्रण,गर्भवती व स्तनदा माता परंतु काही वेळा इतरांसोबत काम करण्याची आव्यकता 


I मार्गदर्गन करणे व आरोग्य रग 
ताजा व वरन क आरा कुजत, गरजेनुसार दौरे आवश्‍यक. 
सुविधा उपलब्ध करुन देणेसाठी 


मदत करणे,० ते ६ वयोगटातील 
बालके तसेच किशोरवयीन मुली 
यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध 
करुन देणे, विविध अहवाल 
सादर करणे,पुरक पोषण आहार 
पुरवणे इ. 


0.) HH ग्रामीण भागातील पक्लुधनास The work is performed inside as well as outside, 
र anc त पशुवैद्यकीय सेवा the work place is a will-lighted rooms. The 
Cc A,LC,DW,AAV,L पुरविणे धन विकास 

RY विकास incumbent should be considered with aids and 
ASD(M),MI(M) अधिकारी यांच्या 

अधिकारी यांच्या , ; 
le | MD including a tod Appliances The worker usually works in group. 


मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार 
करणे, VPM कामकाज, 
लसिकरण इ. 


३ अंगणवाडी 
(पर्यवेक्षीका) 


पश्शुधन पर्यवेक्षक |S,ST,W,BN,L,PP, 


अ.क्र | पदाचे नांव / कार्यात्मक |) अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार | पदांची जबाबदारी व | कामासाठी अपेक्षित परिस्थिती / working 


Designation आवश्‍यकता पात्रता निकष / suitable | कर्तव्ये / Nature of condition / Remarks 
(गरज)/ caegory of Benchmark work performed 
Functional Disabilities 


Requirements 


अपंगत्वाचा प्रकार 
षु la’ | ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना | The work is mainly performed outside. Mobility of 
lb | शेतीविषयक मार्गदर्शन करणे, the person should not be restricted. The 
विशेष घटक योजनेची incumbent should be considered with aids and 
a अंमलबजावणी,बायोगॅस संयंत्रे ake 
MD including a to d उभारणी.कृषी विषयक विविध appliances. 
औजारे व निविष्ठांचे वाटप, 
गुणनियंत्रण विषयक 
कामकाज,कृषी अधिकाऱ्यांना 
सहाय्यक करणे. 
द्‌ S,ST,W,BN,L,PP, la ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून Work is performed mostly in the outside. Should 


RW,SE,H,C lb D,HH सर्व कार्यालयीन कामकाज, ग्रापं | have functional communication skill with assistive 


Cc OL,OA,LC, DW, AAV, Mdy स्तरावर केंद्र व राज्य ; ; . rf . 
111. स्तरावर केंद्र व राज्य listening devices. Mobility should not be restricted. 
(M शासनाच्या विविध योजनांची 


bd =| es Incumbent should be considered with appropriate 
अंमलबजावणी 


MD including १०१ : software, aids & appliances support as per needs. 
करणे,ग्रामंपचायत स्तरावरील 


१ते ३३ अभिलेखे अद्यावत 


ठेवणे,ग्रापं स्तरावरील विविध 
विभागांच्या कर्मचाऱ्यांशी 
समन्वय ठेवणे. 


अ.क्र | पदाचे नांव / कार्यात्मक । अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार 
Designation आवश्‍यकता पात्रता निकष / suitable 
(गरज)/ caegory of Benchmark 
Functional Disabilities 
Requirements 
अपंगत्वाचा प्रकार 
७ | विस्तार अधिकारी |S,ST,W.BN.L,PP, [a _| 
lb | 
c _|OL,OA,LC,DW, AAV, Mdy 
(M 
१ | 


MD including a tod 


पदांची जबाबदारी व 
कर्तव्ये / Nature of 


work performed 


condition / Remarks 


क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीवर 
पर्यवेक्षीय नियंत्रण 
ठेवणे,ग्रामसेवकास प्रशासकीय 
व वित्तीय मार्गदर्शन 
करणे,ग्रामपंचायत स्तरावरील 
तक्रारींची चौकशी,योजनांचे 
कामकाजावर प्रशासकीय 


The work is performed mostly inside.Incumbent 


should be considered with suitable aids & 
appliances. Mobility and hand functions should be 


adequate. 


नियंत्रण ठेवणे.दौरे व मुक्काम 
करणे व दप्तर तपासणीचे 
कामकाज. 


विवरणपत्र ब 


area निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.१४१/आस्था-८ दि.१३ सप्टेंबर २०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र | पदाचे नांव / कार्यात्मक | अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार | पदांची जबाबदारी व 
Designation आवश्‍यकता  । पात्रता निकष / suitable | कर्तव्ये / Nature of 
(गरज)/ caegory of Benchmark work performed 
Functional Disabilities 
Requirements 
अपंगत्वाचा प्रकार 
LV 


c  |OA,BA,OL,BL,LC,Dw, ।पर्यवेक्षीय नियंत्रण 
AAV, MDy ठेवणे,अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनी 
d__|ASD,SLD सादर केलेली लेखे व देयके 


MD involving (a)to(d) 


तपासणे 
above 


१ कनिष्ठ 
लेखाधिकारी 


२ | विस्तार अधिकारी 


कार्यालयातील संदर्भ 
स्विकारणे, टंकलेखन 


Pr] D,HH ".. र 
करणे, सादर 
Cc OA,BA,O L,BL,OAL,CP,LC करणे,आस्थापना विषयक 
ची कामे,संगणकावरील कामे,सहा 


प्रि ॥५0(॥॥),॥॥, संच पध्दतीमध्ये दप्तर 


MD involving (a)to(d) 


(सांख्यिकी) 


above 


ठेवणे.गरजेनुसार दौरे आव्यक. 


कामासाठी अपेक्षित परिस्थिती / working 


condition / Remarks 


The work is performed mostly inside. He usually 


works alone though interaction with subordinates 


is actively required.The work place is well lighted It 
does not involve any hazards. Incumbent should 
be considered with appropriate software, aids & 


appliances support as per needs. 


The work is performed mostly inside.The work 


place is well lighted and comfortable. The worker 


usually works alone though some public dealing is 
required. The Branch Incharge has to do field 
work. Incumbent to be considered with use of 


aids/applicances as per need. 


Functional Requirement Abbreviations : 
ue Abbreviation |Long Form eae Abbreviation |Long Form 


[क 
aT 


walking Pulling &Pushing 


ब eee [1 


Category Abbreviations : 


pane Abbreviation Long Form 0 Abbreviation |Long Form 


a. 
3 HH Hard of Hearing 10 | °}&AAV Acid Attack Victims 


ग | Moy _ | Muscular Dystrophy 


One leg MI (M) Mental Illness 


et cee Specific Learning Disability 13 | MD Multiple Disability 


कनिष्ठ लेखाधिकारी व विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाचे अँब्रीव्हेहान 


Functional Requirement Abbreviations : 
Sr.No. | Abbreviation |Long Form Sr.No. | Abbreviation |Long Form 
a 


Category Abbreviations : 
| Sr.No. | No. | Abbreviation Long Form | Sr.No. | No. | Abbreviation |Long Form 


1 [|W [lowvsien [1900 


Muscular Dystrophy 


a 
00९६801896 


SLD__|Specific Learning Disability 


Autism Spectrum One Arm and One Leg 
Disorder 


MD Multiple Disabilities CP ebrebral Palsy 
9 | tc _fleprosycured | 18 | _-Mi__|Mentaliliness 


